ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर प्रकल्पांना जर्मन 
डेव्हलपमेंट बँक (KFW) कडून कर्ज घेण्यास व 
कर्जाची परतफेड करण्यास नवीन लेखाशीर्ष 
उघडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१४२/ऊर्जा-७ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : - २६ नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. अपाऊ-२००७/प्र.क्र.६९३/ऊर्जा-७, 
दि. १४.१०.२००८ 
2) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. अपाऊ-२०१४/प्र.क्र.१४४/ऊर्जा-७, 
दि. ३०.०८.२०१४ 
३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. अपाऊ-२०१५/प्र.क्र.४९/ऊर्जा-७, 
दि. २०.०७.२०१५ 
४ शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. अपाऊ-२०१५/प्र.क्र.४९/भाग-८/ 
ऊर्जा-७, दि. ०९.०९.२०१५ 
५) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. अपाऊ-२०१५/प्र.क्र.५२६/ऊर्जा-७, 
दि. २०.११.२०१५ 
६) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. अपाऊ-२०१७/प्र.क्र.१५७/ऊर्जा-७, 
दि. ०३.१०.२०१७. 


प्रस्तावना : 

भारत सरकारच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने, नवीकरणीय ऊर्जा मोठया 
प्रमाणावर निर्माण करून ती निष्कासित (Evacuation) आणि पारेषित करण्यासाठी 
उभारावयाच्या पायाभूत पारेषण आराखडयाचा विकास करण्याच्या अनुषंगाने ग्रीन एनर्जी 
कॉरिडॉर (GEC) कार्यक्रम हाती घेतला आहे. 
२. केंद्रिय विद्युत आयोग व नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर 
कार्यक्रमांतर्गत जर्मन देशाच्या आर्थिक मदतीने Tranche ॥ and Tranche ॥ हे प्रकल्प 
राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्यानुषंगाने सन २०१५ मध्ये महाराष्ट्र राज्य 
विद्युत पारेषण कंपनीच्या Tranche ॥ या प्रकल्पांतर्गत रू. ३६७ कोटी रूपयांच्या २७ 
योजनांना, केंद्र सरकारचे अनुदान तसेच जर्मन डेव्हलपमेंट बँक (KFW) कडून मिळणारे कर्ज 
आणि महाराष्ट्र राज्य पारेषण कंपनीच्या अंतर्गत निधी याव्दारे भागभांडवल उभारण्यास 
मंत्रीमंडळाने मान्यता दिल्यानंतर शासन निर्णय क्र. जीईसी-२०१५/प्र.क्र.२१८/ऊर्जा-४, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१४२/ऊर्जा-७ 


दि. Io नोव्हेंबर, २०१५ अन्वये सदर योजनेस मान्यता दिलेली आहे. सदर योजनेंतर्गत जर्मन 
डेव्हलपमेंट बँक (KEW) कडून कर्ज घेण्यासाठी व कर्जाची परतफेड करण्यासाठी महापारेषण 
कंपनीस अनुदान देण्याच्या प्रयोजनासाठी मागणी क्र. के-११, मुख्य GANT ६८०१ “वीज 
प्रकल्पांसाठी कर्ज” अंतर्गत नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर प्रकल्पांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांकरिता जर्मन 
डेव्हलपमेंट Ih (KEW) कडून कर्ज घेण्यासाठी व कर्जाची परतफेड करण्यासाठी महापारेषण 
कंपनीस अनुदान देण्याच्या प्रयोजनासाठी खालील प्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


खर्चाचे लेखाशिर्ष 
अ.क्र. इंग्रजीत मराठीत 
| . | Demand No. K-11 मागणी क्र. के-११ 
Major Head-6801, Loans for 


Power Projects 

Sub Major Head- (00) 

Minor Head-205 Transmission and 
Distribution 

Group Head —(00) 

Sub Group Head - (00) (06) Loans 
to Maharashtra State Electricity 
Transmission Company Under 
Green Energy Corridor Project 
From KFW German (68010709) 
(Scheme) 

Object-55 Loans and Advances 


मुख्य लेखाशिर्ष- ६८०१, वीज प्रकल्पांसाठी कर्ज 
उप मुख्य SUMS (००) 

गौण शीर्ष - २०५ पारेषण व वितरण 

गट शीर्ष - (00) 

उप गट शीर्ष- (००) (०६) ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर 
प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र विद्युत पारेषण कंपनीस 
KFW जर्मन कडून कर्ज (६८०१०७०९) 

कार्यक्रम 

उदिष्ट-५५, कर्जे व आगाऊ रकमा 


२ | Demand No. K-11 
Major Head-6801, 
Power Projects 

Sub Major Head- (00) 
Minor Head-205 Transmission and 
Distribution 

Group Head —(00) 

Sub Group Head - 


Loans for 


(00) (0%) 


Repayment Loans given 10 
Maharashtra State — Electricity 
Transmission Company Under 


Green Energy Corridor Project 
From KFW German (6801516601) 


मागणी क्र. के-११ 

मुख्य लेखाशिर्ष- ६८०१, वीज प्रकल्पांसाठी कर्ज 
उप मुख्य SUMAN (००) 

गौण शीर्ष - २०५ पारेषण व वितरण 

गट शीर्ष - (00) 

उप गट शीर्ष- (००) (०५) ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉर 
प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र विद्युत पारेषण कंपनीस 
KFW जर्मन कडून दिलेल्या कर्जाची परतफेड 
(६८०१५१६६०१) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१४२/ऊर्जा-७ 


२. Bares निर्णय, महालेखापाल कार्यालयाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. ख.वि/चा-१/उद्योग, ऊर्जा तथा 
कामगार विभाग/यूओआर-८१/२०१९-२०/६४०, दि. २५/०९/२०१९, नियोजन विभागाचा अनौ. सं. क्र. ३८०/ 
१४६१, दि. २०/०५/२०१९, व वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.२०४/१९/व्यय-१६, दि. ०१/११/२०१९ 
अन्वये मिळाललेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९११२६१२१५१९५९१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशावरुन व नावाने, 


ee Digitally signed by Rajiv Madhav Ambikar 

R aliv M a d h av ४८ 1 OF Maharashtra, ou-Industries, Energy 
and Labor Code 
2.5. 


artment, 905131004९-400( arashtra, 
'd807935092599a3e28024dd3d3c46 1 bada30a95 
1578 


Ambikar ण rr 
(राजीव आंबीकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/ विधानसभा. 
) मा. मंत्री, ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
५) मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
) 
) 
) 
) 


AD 


CS 0८ w 


मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
१०) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
११) प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
१२)अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्या., HRT, 
वांद्रे (पू), मुंबई - Yoo ०५१. 
१३) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य वीज ,पारेषण कंपनी मर्या ,.प्रकाशगंगा , 
वांद्रे (पू), मुंबई - ४०० ०५१. 
१४) महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, स.न.१९१, म्हाडा विणिज्य संकुल, 
दुसरा मजला, त्रिदलनगर समोर, येरवडा, पुणे ४११००६ 
१५) वित्त विभाग, (व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई 
१६) उपसंचालक, लेखा व सांख्यिकी संचालनालय, ४ था मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई 
१७ नियोजन विभाग, (कार्यासन १४६१) 
१८) अवर सचिव (रोख शाखा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
) 
) 


(२ S&S ८:८४ 


८“? 


१९)अवर सचिव (ऊर्जा -३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
२०)निवडनस्ती-ऊर्जा-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


